सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय अनुदाने. 
मागणी क्र.एल-२,"२०५३, जिल्हा प्रशासन-०९३ जिल्हा 
आस्थापना (०६) (०१) पंच, सरपंच, सचिव, अशासकीय 
सदस्य इत्यादींना प्रशिक्षण - राज्यक्षेत्र, ३६-सहायक 
अनुदाने (वेतन) (लेखाशीर्ष क्र. २०५३०५७४) (तिसरा हप्ता) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुपं-२०२३/प्र.क्र.3७/आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा - 
१. शासन निर्णय क्रमांक- ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग-प्रशिक्षण-२०९२/प्र.क्र.८४५/०९, दि. १७.०९.१९९३ 
२. शासन परिपत्रक क्रमांक-ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग-प्रशिक्षण ११९९/प्र.क्र.५८१/६१, दि.२३.९.१९९८. 
३. शासन परिपत्रक क्रमांक-ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग -प्रशिक्षण-२०००/ प्र.क्र.८५९/४४, दि.१२.६.२००१. 
४. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३. 
५. शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग अनुपं २०२३/प्र.क्र.३७/आस्था १५, दि.१९.०४.२०२३ व दि.२१.०७.२०२३ 


प्रस्तावना - 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. एल-२, “२०५३, जिल्हा प्रशासन-०९३ 
जिल्हा आस्थापना (०६) (०१) पंच, सरपंच, सचिव, अशासकीय सदस्य इत्यादींना प्रशिक्षण- राज्यक्षेत्र 
(अनिवार्य), ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर), ३६-सहायक अनुदान (वेतन) (सांकेतांक क्र. २०५३०५७४) 
अंतर्गत ११ पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रे यांना वेतनेतरसाठी रु. ३६४३.०० हजार (रुपये छत्तीस लक्ष 
त्रेचाळीस हजार फक्त) व वेतनासाठी रु. ३८६२२.०० हजार (रुपये तीन कोटी शाहाऐंशी लक्ष बावीस 
हजार फक्त) असे एकूण रु.४२२६५.०० हजार (रुपये चार कोटी बावीस लक्ष पासष्ट हजार फक्त) 
इतकी तरतुद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. सदर अर्थसंकल्पित अनुदानापैकी तिसरा हप्ता 
वितरित करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

वित्त विभाग शासन परिपत्रक दि.१२.०४.२०२३ अन्वये सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता 
११ पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रांसाठी संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या 
२०% मर्यादेत ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) व ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाकरिता 
अनुक्रमे रु. ७२८.६० हजार (रुपये सात लक्ष अठ्ठावीस हजार सहाशे फक्त) व रु. ७७२४.४० हजार 
(रुपये सत्याहत्तर लक्ष चोवीस हजार चारशे फक्त) असा एकुण रु.८४५३.०० हजार (रुपये चौर्‍याऐंशी 
लक्ष त्रेपन्न हजार फक्त) इतके अनुदान पहिला हप्ता व अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या १४% मर्यादेत ३६, 
सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाकरिता रु.५४०७.०८० हजार (रुपये चोपन्न लक्ष, सात हजार, ऐंशी 
फक्त) दुसरा हप्ता म्हणून वितरित करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुपं २०२३/प्र.क्र.३७/आस्था-१५ 


२. आता, ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या १४% मर्यादेत 
निधी वित्त विभागाकडून उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सदर मर्यादेस अधिन राहून ११ 
पंचायतराज प्रशिक्षण केंद्रांना ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या 
१४% मर्यादेत रु.५४०७.०८० हजार (रुपये चोपन्न लक्ष, सात हजार, ऐंशी फक्त) इतके अनुदान सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टानुसार तिसरा हप्ता म्हणून वितरित करण्यात येत आहे. 


३. प्रशिक्षण केंद्राना अनुदान द्यावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत शासन परिपत्रक क्रमांक प्रशिक्षण- 
११९८/प्र.क्र.५८१/६१ दि.२३ सप्टेंबर, १९९८ व शासन परिपत्रक, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 
क्रमांक प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.८५९/४४, दि.१२ जून २००१ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांच्या 
अनुंषगाने सर्व संबंधित उपायुक्‍त (आस्था) यांनी सदर पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रास दरमहा अनुदान अदा 
करण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही करावी. तसेच संदर्भ क्र.१ मध्ये दर्शविलेल्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्रमांक १२ मधील अटीनुसार केंद्रानी खर्च करावा. 


४. सदर निधी वितरणाकरिता तसेच निधी ज्या बाबींकरीता मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच 
बाबींवर खर्च करण्यात येईल याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित उपायुक्‍त 
(आस्था), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय यांची असेल. तसेच सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्रही 
तात्काळ सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


५. हा खर्च “मागणी क्र.एल-२, २०५३, जिल्हा प्रशासन-०९३ जिल्हा आस्थापना (०६) (०१) पंच, 
सरपंच, सचिव, अशासकीय सदस्य इत्यादींना प्रशिक्षण- राज्यक्षेत्र, ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) 
(संकेतांक क्र. २०५३ ०५७४)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो या लेखाशीर्षांतर्गत केलेल्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. तसेच सदर खर्च त्याच लेखाशिर्षाखाळी खर्च पडतो आहे, याबाबत 
ताळमेळ घाळून खातरजमा करावी व विभागीय आयुक्तांनी दरमहा शासनास कळवावे. सदर 
लेखाशिर्षाचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संबधित विभागीय आयुक्‍त कार्यालयातील उपायुक्‍त 
(आस्थापना) हे काम पाहतील. 


६. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने प्रशिक्षण केंद्रास अनुदान वितरीत करताना वेतन/वेतनेतर 
बाबीवर प्रत्यक्ष किती अनुदानाची आवश्‍यकता आहे याची खातरजमा करुन त्यांना आवश्‍यक तेवढी 
रक्‍कम उपलब्ध करुन द्यावी. उपरोक्त नमूद केलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त अनुदान वितरीत केले 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच प्रशिक्षण केंद्राने वेतन/वेतनेतरकरिता दरमहा किती अनुदान 
आवर्यक आहे याची पूर्वसूचना संबंधित आयुक्त कार्यालयास द्यावी. त्याप्रमाणे आयुक्‍त कार्यालयाने 
वेतन/वेतनेतर बाबींकरिता अनुदान वितरीत करावे. आवश्‍यक असलेल्या अनुदानाबाबत पूर्वसूचना न 
दिल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित केंद्राच्या प्राचार्यांची असेल. 


७. या अनुदानातून संबंधित प्रशिक्षण केंद्राने केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचा 
अधिकार महालेखापाल, (लेखा) महाराष्ट्र-१ मुंबई आणि/किंवा महालेखापाल (लेखा) महाराष्ट्र-२ 
नागपूर यांना राहील व त्यांना त्यांचे हे काम योग्य तर्‍हेने पार पाडता यावे म्हणून संबंधित प्रशिक्षण 
केंद्र/संस्था, मदत / सुविधा पुरवतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुपं २०२३/प्र.क्र.३७/आस्था-१५ 


८. हाशासन निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग 
१ ला, उपविभाग १ ते ५ मधील तरतूदीनुसार अ.क्र. ४ परि. २७ (२) नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०९१८१०४०४७१४२० असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by MADHURI १॥॥॥०॥5 
MADHURI! 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=37f2e3b4af8c1 5b14d8f5e45040d2514 
R A M D A S d4b13d1e1650d705832d82d44c0cdéfe, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
erialINumber=425BB54C317D212E322B720AB 


5९ 
OCD8B34C5AC69055BF82F6CB922A94FB081E6 
9C, cn=MADHURI RAMDAS SONAWANE 


Date: 2023.09.21 12:55:13 +05'30' 


(माधुरी सोनावणे) 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्र्त 
१. महासंचालक, यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड, पुणे. 
२. विभागीय आयुक्त , सर्व (प्रत्येकी २ प्रती) 
३. संचालक राज्य ग्रामीण विकास संस्था (Aaa), बाणेर रोड, पुणे 
४. उप आयुक्त (आस्था), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती व नाशिक. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोकण, पुणे, औरंगाबाद,नागपूर , अमरावती व नाशिक. 
६. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र्‌ - १, मुंबई. 
७. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
८. वित्त विभाग, कार्यासन क्र. अर्थ-१७/व्यय-१५ 
९. प्राचार्य, पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र, (सर्व) (प्रत्येकी २ प्रती) 
१०. कार्यासन क्र. वित्त-१ व वित्त-७ ग्राम विकास विभाग. 
११.निवड नस्ती का .क्र. आस्था-१५, ग्राम विकास विभाग . 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुपं २०२३/प्र.क्र.३७/आस्था-१५ 


शासन निर्णय क्र.अनुपं २०२३/प्र.क्र.३७/आस्था-१५, दि.२१ सप्टेंबर, २०२३ 


सन २०२३-२४ या कालावधीतील तिसऱ्या हप्त्याचे वितरण (रु.हजारात) 
पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्राचे नाव वेतन एकुण 


कोसबाड हिल, जि.पालघर 


विभागीय आयुक्‍त, कोकण 


३६६.००० 
३६६.००० 


३६६.००० 
३६६.००० 


2 वर्ये, जि.सातारा ५७6५.००० ५४५.००० 


गारगोटी, जि.कोल्हापूर 


गौडगांव, जि.सोलापूर 


१६४०.००० 


४१२.००० 


१६४०.००० 


४१२.००० 


ब) | विभागीय आयुक्त, पुणे २५९७.००० २५९७.००० 


षु 


मुरुड, जि.लातूर 


3) 
विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद 
हनुमान नगर, जि.नागपूर ३००.००० ३००.००० 


मूल, जिल्हा चंद्रपूर 


२(७४.००० 


२(9४.००० 


४९२.००० 


(9९२.००० 


२(७४.००० 


298.000 


882.000 


(982.000 


खिरोदा, जि.जळगाव २३२.००० २३२.००० 


) 
१ 

विभागीय आयुक्त, नागपूर 
0) 


इ) | विभागीय आयुक्त, नाशिक 


खामगांव, जि.बुलढाणा 


२३२.००० 
३३८.००० 


२३२.००० 
३३८.००० 


शिवाजीनगर, जि.अमरावती ४०४.०८० ४०४.०८० 


व्यि पुसद, जि.यवतमाळ 


विभागीय आयुक्‍त, अमरावती 


षा 3) +9) +7)+8)+3)+8) 


&४०४.००० 
११४६.०८० 


५४०७.०८० 


&४०४.००० 
११४६.०८० 


५४०७.०८० 


Digitally signed by MADHURI RAMDAS SONAWANE 
M A D H U R | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=37f2e3b4af8c15b14d8f5e45040d2514d4b 
RA M D A S 13d1e1650d705832d82d44c0cdéfe, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=425BB54C317D212E322B720AB0CD 
8B34C5AC69055BF82F6CB922A94FB081E69C, 
S (0 N AWA N E cn=MADHURI RAMDAS SONAWANE 
Date: 2023.09.21 13:17:54 +05'30' 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र 
क्ष आधकार, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


